आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील 
योजनांचा/कार्यक्रमांचा आढावा घण्यासाठी 
नेमलेल्या प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) 
समित्यांवर अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१/का-३(भाग-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: दि. १५जून, २०१९ 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र.प्रकल्प समिती- 
२०१६/प्र.क्र.१२१/का-३, दि.२६ मार्च, २०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः आदिवासी विकास विभाग क्र.प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१(भाग- 
३)/का-३, दि.१० जुले, २०१८. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः आदिवासी विकास विभाग क्र.प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१(भाग- 
३)/का-३, दि.२२ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भिय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये नाशिक व कळवण आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रातील 
आदिवासी उपयोजना / कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) समित्यांवर 
अनुक्रमे श्री.भिवराज घोडे व श्री.समीर हरिश्चंद्र चव्हाण यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली 
आहे. उपरोक्‍त झासन निर्णयान्वये नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अध्यक्षांच्या नियुक्‍्त्यांमध्ये बदल 
करण्याची तसेच नाशिक व कळवण प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) समित्यांवर अशासकीय सदस्य 
नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. नाशिक व कळवण प्रकल्पस्तरीय (नियोजन 
आढावा) समित्यांवर अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांची नव्याने नियुक्‍ती करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१/का-३(भाग-३) 


अ. | प्रकल्पाचे नियुक्‍त समिती बदलाने प्रस्तावित केलेले | पदनाम 
क्र | नांव अध्यक्ष/सदस्यांचे नाव अध्यक्ष व सदस्यांचे नाव 
श्री.भेवराज घोडे, अध्यक्ष । सौ.देवकाबाई अशोक कुंभार, | अध्यक्ष 
मु.पो.ठाणापाडा, ता.त्र्यंबकेश्वर, 
१ | नाशिक जि.नाशिक. 
सौ.देवकाबाई अशोक कुंभार, श्रीमती sat रामचंद्र | सदस्य 
सदस्य WHA, FASTER), 
ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 
STAR हरिश्चंद्र चव्हाण, | श्री.एन.डी.गावीत, अध्यक्ष 
कळवण अध्यक्ष मु.पो.भोरमळ, ता.सुरगणा, 
२ जि.नाशिक. 
श्री.एन.डी.गावीत,सदस्य | al eters पालवी, | सदस्य 
मु.पो.दह्याने, ता.कळवण, 
जि.नाशिक 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०६१५०८५६८७२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Lalitkumar Rangnath Dhaygude 
e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
La | | t k U aa) a | Ra Nn g Nn a t h Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=77ee43feb646b7ae43865425ca1d67a75cd7607faeae62a 
4e9bad488155d6d28, 


Dhaygude Sb aseens cana तार 
(ललितकुमार रं.धायगुडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री कार्यालय 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांची कार्यालये 

सौ.देवकाबाई अशोक कुंभार, मु.पो.ठाणापाडा, ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक. 
श्री.एन.डी.गावीत, मु.पो.भोरमळ, ता.सुरगणा, जि.नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१/का-३(भाग-३) 


श्रीमती लता रामचंद्र राऊत,मु.शोंडेपाडा(हरसूल), ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 
श्री.बेबीलाल पालवी, मु.पो.दह्याने, ता.कळवण, जि.नाशिक 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 
प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

अपर आयुक्त, नाशिक. 

सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
प्रकल्प अधिकारी नाशिक. 

सर्व कार्यासने आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
निवड नस्ती(का-३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


